गृह (परिवहन) विभागातील मोटार वाहन 
निरीक्षकांच्या सर्वसाधारण बदल्या (सन २०१६) 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेडशा क्रमांकः एमव्हीडी ०४१६/प्र.क्र.८३ /TR-3 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: २६ एप्रिल, २०१६ 


शासन आदेडा :- 


सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनीयमन आणि 
शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील 
तरतूदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने खालील THA नमूद 


अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय कारणास्तव बदलीने त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये 


दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नांव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
चिड २ ३ 1४ 
हिं श्री. श्रीकांत महाजन मुंबई (मध्य) ठाणे 

२ श्री. आर.एम.पाटील मुंबई (मध्य) नंदूरबार 
३ | श्री. समीर सैय्यद मुंबई (मध्य) पुणे 

४ | श्री. रमेश सरनाईक मुंबई (मध्य) ठाणे 

५ | ott. अमर भंडारे मुंबई (मध्य) कोल्हापूर 
६ श्री. दत्तात्रय लाड मुंबई (पश्चिम) ठाणे 

७ | श्री. प्रविण सर्जराव मुंबई (पश्चिम) जळगाव 
८ | श्री. डी.एस.बागुल बोरीवली वाशी 

९ | at. संदीप म्हेत्रे बोरीवली पुणे 
| 90 | श्री. राजेंद्र सुर्वे बोरीवली ठाणे 
are | q | श्री. किशोर देशमुख मुंबई (पूर्व) ठाणे 
१२ | श्री. भरत जाधव मुंबई (पूर्व) ठाणे 
१३ | att. प्रदिप ere ठाणे पुणे 
१४ | श्री. विजयसिह भोसले ठाणे पुणे 
१५ । श्री. संजय बिर्जे ठाणे मुंबई (पश्चिम) 
१६ | श्री. विठोबा चव्हाण ठाणे कल्याण 
१७ | श्री. सुरेठा चव्हाण ठाणे मुंबई (पूर्व) 
१८ | श्री. एन.बी.गिते ठाणे बोरीवली 
१९ | atl. सुनिल गुरव ठाणे मालेगाव 
२० _ श्री. विलास जोशी ठाणे मुंबई (पूर्व) 
29 | श्री. कैलाश कोठावदे ठाणे वाजी 
२२ | श्री. धनंजय कुलकर्णी ठाणे मुंबई (पूर्व) 
२३ | श्री. सुरेश माळी ठाणे कोल्हापूर 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी ०४१६/प्र.क्र.८३ /परि-३ 


Qs. श्री. वसंत तुपे ठाणे पुणे 

२५ | श्री. मोहम्मद याकूब समीर ठाणे वाशी | 
२६ | ail. विजय शेळके कल्याण ठाणे 
२७ | at. गजानन गावंडे वाझी ठाणे 
२८ | श्री. राजेद्र केसकर वाशी पुणे 
२९ श्री. आनंदराम वागळे वाशी मुंबई (पश्चिम) 
३० _ | att. जगदीडा गुंगे पेण मुंबई (पूर्व) 
३१ | att. दिपक नलावडे पेण ठाणे 
३२ | a. अमोल पवार पेण ठाणे 
३३ | al. रुपेश गायकवाड पुणे पिपरी-चिचवड 
३४ | श्री. प्रदिप गायकवाड पुणे बोरीवली 
३५ | श्री. प्रदीप हसबनीस पुणे बोरीवली 
३६ | श्री. रघुनाथ कन्हेरकर पुणे पिपरी-चिचवड 
३७ | at. सुनिल म्हेत्रे पुणे ठाणे 
३८ | atl. मुन्शी सलीम मोहम्मद पुणे पेण 
38 श्री. मारुती एन. पाटील पुणे पिंपरी-चिंचवड 
४० | श्री. जितेंद्र पाटील पुणे कोल्हापूर 
४१ श्री. जितेंद्र उपगल्लावार पुणे पेण 
४२ | श्री. अहमद रिझवान पुणे अहमदनगर 
४३ | श्री. अमर देसाई पिंपरी-चिंचवड मुंबई (पूर्व) 
४४ श्री. अमर गवारे पिपरी-चिचवड पुणे 
४५ | श्री. किशोर सरनाईक पिंपरी-चिंचवड पुणे 
४६ | Al. राजेंद्र अडसुळे सोलापूर जळगाव 
४७ । श्री. अजित ताम्हणकर सोलापूर मुंबई (पूर्व) 
४८ श्री. हेमत सोलनकर सोलापूर अकलुज 
४९ श्री. रमेश देडापांडे बारामती मुंबई (मध्य) 
yo | श्री. अनिल शिदे अकलुज सोलापूर 
५१ | atl. उत्तम जाधव नाशिक परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 
५२ | श्री. राजेद्र एस.पाटील नाशिक श्रीरामपूर 
५३ श्री. समीर शिरोडकर नाशिक ठाणे 
yy श्री. जयवंत पोळ नाशिक सातारा 
yy श्री. दिपक शिदे नाशिक ठाणे 
yg श्री. संदीप भोसले अहमदनगर पुणे 
yo श्री. धनंजय गोसावी अहमदनगर नाशिक 
५८ | श्री. भालचंद्र रुपदास अहमदनगर नांदेड 
५९ श्री. वासुदेव भगत मालेगाव वाशी 
६० | श्री. प्रकाश सैंदाणे मालेगाव नंदुरबार 
६१ । श्री. रोहिदास वसावे धुळे नंदुरबार 
६२ | श्री. अशोक खेनट धुळे नंदुरबार 
६३ | श्री. संजिव अंबेकर जळगाव नंदुरबार 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी ०४१६/प्र.क्र.८३ /परि-३ 


६४ | al. तुकाराम धायगुडे जळगाव मुंबई (पूर्व) 
६५ | श्री. तुषार मिस्त्री जळगाव मालेगाव | 

६६ | at. चारुदत्त व्यवहारे नंदुरबार नाशिक 
६७ । श्री. सुभाष जाधव नंदुरबार धुळे 

६८ | श्री. राजाराम निमसे नंदुरबार धुळे 
६९ | श्री. युवराज पाटील नंदुरबार नाशिक 
७० | श्री. गणेश पाटील नंदुरबार मुंबई (पश्चिम) 
७१ | श्री. सैय्यद शाहीद हमीद नंदुरबार नाशिक 
७२ | श्री. श्रीनिवास मूर्ती कोल्हापूर सोलापूर 
७३ श्री. संभाजी खाडे कोल्हापूर सोलापूर 
७४ श्री. सुरेश आव्हाड कोल्हापूर ठाणे 
७५ श्री. प्रदिप गुरव सांगली कोल्हापूर 
७६ | at. दिपक मेहेरकर औरंगाबाद जालना 
७७ | Stl. रंगनाथ बंडगर औरंगाबाद पुणे 
७८ | श्री. एम.ए.के.कादर बीड मुंबई (मध्य) 
७९ | atl. सुबोध नळकांडे नांदेड चंद्रपूर 
८० | श्री. गोविद तास्के नांदेड चंद्रपूर 
८१ | श्री. अशोक वाघ नांदेड जळगाव 
८२ | श्री. दिलीप निळेकर लातूर अकोला 
८३ | श्री. धनंजय कटके उस्मानाबाद पेण 
८४ | श्री. भास्कर प्रधान अमरावती नांदेड 
Cy श्री. सुरेश पाटील वाशीम अमरावती 
८६ श्री. सचिन घाडगे नागपूर (27S) मुंबई (मध्य) 
८७ | श्री. प्रशांत कंकरेज नागपूर (शहर) नंदुरबार 
८८ | श्री. शाम तिवसकर नागपूर (पूर्व) वर्धा 
८९ | श्री. अःफाक अहमद वर्धा वाशीम 
९० | श्री. आनंद मेश्राम वर्धा गोंदिया 
९१ | श्री. संजय गोसावी चंद्रपूर नाशिक 
९२. श्री. रुक्मीणीकांत कळमणकर चंद्रपूर मुंबई (मध्य) 
९३ | atl. सुहास कटटे चंद्रपूर मुंबई (मध्य) 
९४ | att. विशाल भोवते गोंदिया वर्धा 
९५ | श्री. गर्जेद्र सोनोने गोंदिया चंद्रपूर 
९६ | श्री. सुनिल इंगोले भंडारा नागपूर (शहर) 
९७ | att. विनायक बटगिरी लातूर पुणे 

९८ | श्री. अनिल पंतोजी बारामती पुणे 


२. सदर अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरित स्विकारावा तसेच त्यांनी अनधिकृत 


रजेवर जाऊ नये. 


त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्रमांक-सीडीआर 


१०८२/२५६७/२८/अकरा, दि. ३० ऑगस्ट, १९९२ च्या परिपत्रकाकडे वेधण्यात येत आहे. त्यात 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी ०४१६/प्र.क्र.८३ /परि-३ 


दिलेल्या सूचना लक्षात घेऊन बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर 
केल्यास, ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील याची संबंधीतांनी नोंद घ्यावी. 


३. संबंधीत नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी सदर बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांस त्यांच्या 
सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करुन त्यांना नवीन नेमणूकीच्या जागी तातडीने रुजू 
होण्यास सांगावे. तसेच या आदेशाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्याकरीता बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही परिस्थितीत दिनांक १ जुले, २०१६ पासूनचे वेतन बदलीपूर्व 
कार्यालयाने काढू नये. याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत नियंत्रक अधिकाऱ्याची असेल. 


४. संबंधीत अधिकाऱ्यांनी नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी विहित कालावधीत रुजू व्हावे व 
पदभार स्विकारल्याचा अहवाल परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत शासनास सादर करावा. 


सदर WMA ses महाराष्ट्र शासनाच्या »=6www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०४२५१२२१०१५४२९ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


+ Digitally signed by Machhindranath R Shelke 
M a C h h | Nn d r a Nn a t h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Under Secretary, postalCode=400032, 


जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व जिल्हे) 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (सर्व ) 

qo) उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी (सर्व) 
११) संबंधित मोटार वाहन निरिक्षक 

१२) निवड नस्ती (परि ३) 


R Shelke 0111100 रा 
(AX. होळके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मा.मुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्राळय,मुंबई 
३) मंत्री / राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय,मुंबई 
४) परिवहन आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५) महालेखापाल , (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२ , मुंबई / नागपूर 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
७) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

) 

) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


